सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापाना 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र .२४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १३-१९ , २०१९ : ज्येष्ठ २३-२९ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे -७ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
५३४ 
ते 


। 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार -ब व 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


५३५ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


५३६ 
ते 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


५४० 


शासकीय 


अधिसूचना , 


१ 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


( यापुढे “ उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे ) च्या कलम ३७ ( १) अन्वये 
उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षणाचे नामाभिधान “ Housing for 
Dishoused " असे करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव ( “ यापुढे प्रस्तावित 
फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला 


आहे . 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांकः ०२ मार्च, २०१९ 

अधिसुचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ : 
क्र . टिपीएस -३७१८/ २०७७/प्र . क्र . २०७/ २०१८/ नवि -३०:- ज्याअर्थी, उदगीर 
शहराची सुधारीत क्षेत्राची विकास योजना शासनाने शासन अधिसुचना 
नगर विकास विभागाची क्र . टिपीएस -३७११/ १८२५ /प्र.क्र .१७७/ २०११/ नवि 
३० दि . ३ एप्रिल , २०१२ अन्वये मंजूर केली असुन , ती दि . १५ मे . २०१२ 
पासून अमंलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास योजना असे संबोधले 
आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे उदगीर येथील स.क्र . 
२९ ७ पै. मधील १.०२ हे . क्षेत्रावर ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले 
आहे.) " आ.क्र .१५ Municipal Purpose ” हे आरक्षण दर्शविले आहे . 
( यापुढे “ उक्त आरक्षण असे संबोधले आहे.); 

आणि ज्याअर्थी, उदगीर नगरपरिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल 
मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे; 

आता, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २ ) अन्वये व 
त्याअनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन मंजूरी देत आहे आणि त्यासाठी 
उपरोक्त दिनांक ३ एप्रिल , २०१२ ची अधिसुचना सुधारित करण्यात येत 


आहे ; 


विकास योजना मंजूरीच्या आधिसुचनेच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या 
नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे; 

नोंद 
“विकास योजना- उदगीर ( सुधारीत ) मधील मौ . उदगीर येथील स.नं. 
२९ ७ मधील आ.क्र . १५- Municipal Purpose ” या आरक्षणाचे नामाभिधान 
बेघरांसाठी घरे( Housing for Dishoused) ” असे करण्यात येत आहे. " 


औ . भाग १ - २४ 


५३४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १३-१९ २०१ ९ : ज्येष्ठ २३-२९ , शके १९ ४१ 


५३५ 


उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग कार्यालयात कार्यालनकाशाची प्रत 
मुख्याधिकारी , नगर परिषद , उदगीर जि . लातूर यांच्या कार्यालयीन 
वेळेमध्ये नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध 
असेल . 


Reservation is to be redesignated as “ Housing for 
Dishoused ” (hereinafter referred to as “ the propsed 


modification ” ); 


सदरची अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. 
gov, in ( red a 2 ) i Piha e URTE huyla 7 . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


H.H.Tida , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


And whereas, after making necessary enquiries and 
consulting the Directorof Town planning ,Maharashtra 
State , the Government is of opinion that the proposed 
Modification should be sanctioned ; 

Now , therfore, in exercise of the powers conferred 
upon it under sub section (2 ) of section 37 of the said 
Act, theGovernmentofMaharashtra hereby sanctions 
the propsed Modification in the Said Development plan 
and for that purpose amends the above said Notifica 
tions date 3 rd April , 2012 as follows: 

“ In the Schedule ofModifications appended to the 
Notification Sanctioning the said Development plan , 
the follwing new entry shall be added after the last 


Government ofMaharashtra 


Urban Development Departments 
Mantralaya,Mumbai- 400 032 

Dated : 02 March , 2019 


NOTIFICATION 


The Maharashtra Regional & Town Planning Act , 


1966 : - NO . TPS -3718 /2077 /CR -207 /2018 /UD - 30 : 


entry 


ENTRY 


Whereas , the Development plan of Udgir (Revised ) 
has been Sanctioned by the Government videNotifi 
cation No. TPS 3711 / 1825 /CR - 177 /2011 /UD - 30 , 
Dated 3rd April , 2012 and has come into forcewith 
effect from the 15th May, 2012. (hereinafter referred 
to as " the said Development Plan " ); 

And Whereas, in the Said Development Plan , the 
land bearing Survey No. 297 (Part) of Mouje Udgir , 
admeasuring area 1.02 Hect . (hereinafter referred to 
as the said land " ) is shown in “ Reservation No.15 


“ In the Development plan of Udgir ( Revised ), 
“ Reservation No. 15-Municipal Purpose " in Survey 
No. 297 (Part) of mauje Udgir is redesignated as 
Housing for Dishoused ” 

A Copy of the part plan Showing the aforesaid sanc 


tioned Modification shall be available in the office of 


Municipals Purpose” (hereinafter referred to as the 


the Chief officer , Municipal Council, Udgir during 
office hours on all working days for inspection of 
public for a period of onemonth . 

This Notification Shall also be published on the 
Govt.Webiste www . Maharashtra. gov.in. ( yda 24H) 

By Order and in the nameof the Governor of 


said Reservation " ); 


Maharashtra , 


And Whereas, the Udgir Municipal Council , after 
following the legal formalities stipulated u/s 37 (1) of 
theMaharashtra Regional and Town Planing Act, 1966 
(Maharashtra Act. No XXXVII of 1966 ) ( hereinafter 
referred to as " the said Act" ) has submitted to the 


(M.M.PATIL ) 
Under Secretary to Government. 


Government for its Sanction a proposal for modifica 
tion of the said Development plan , the said 


५३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १३-१९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २३-२९ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


गाव :- मौ . गिरलगाव तालुकाः- भूम जिल्हा:- उस्मानाबाद 


२ 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
( हे . आर मध्ये ) 


किंवा गट क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


१ . 


२२२ 


०.८ ९ 


२ . 


२२२ 


०.३० 


३ . 


२२२ 


०.३० 


8 . 


२२२ 


०.२ ९ 


२२३ 


०.३६ 


एकुण 

२.१४ 
अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण . 


जिल्हाधिकारी कार्यालय यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे 

कलम १ ९ (०१) 
२०१७/ भूसं / कक्ष -२ /सिआर -०९.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०१ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ-२ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - यांने कलम 
१५ च्या पोटकलम ( ०२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( ०१) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे 


प्रकल्पाचे नाव :- गाव तलाव गिरलगाव मौजे गिरलगाव ता . 

भूम 

जि . 
उस्मानाबाद 


प्रकल्पाचे वर्णन :-गाव तलाव गिरलगाव ता . भूम जि . उस्मानाबाद अंतर्गत 
या प्रकल्पामुळे गिरलगाव शिवारातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार 
आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - गाव तलाव गिरलगाव मौजे गिरलगाव ता . 
भूम यामुळे गिरलगाव शिवारास अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 

अनुसुची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव : - मौ . गिरलगाव 

तालुका:- भूम जिल्हाः- उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक 


किंवा गट नंबर 
निरंक 


क्षेत्र 
( हे आर मध्ये ) 

निरंक 


घोषीत करण्यात येत आहे . 


१ . 


“ 


आणि ज्याअर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले 
असून , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन मध्यम प्रकल्प 
उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 

अनुसुची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश) 

दि . १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची 
अधिसुचना क्रमांक संकीर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन 
सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
मध्यम प्रकल्प क्र . २ उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 
उस्मानाबाद , ०८ /०५ / २० ९ 

दिपा मुधोळ-मुंडे, 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद 


तालुका:- भूम 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १३-१९ , २०१९ : ज्येष्ठ २३-२९ , शके १ ९ ४१ 


५३७ 


३ 


उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसुचना ( कलम - ११ ) 


त्या अर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील 
कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या 
भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही , परंतु उक्त जमीनीच्या अथवा 
तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यासविशेष परिस्थिची 
कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 


सुट देता येईल . 


परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
शर्तीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वससाहत करतांना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि या पारदर्शकतेचा हक्क 

अधिनियम - २०१३ 
क्र . २०१७/ भुसंपादन/ एल.एन.क्यु.एस आर -१ ९/ ०६भुसंपादन कार्यालय 
जा.प्र.क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाइभुसंपादन / एल.एन.क्यु.एस.आर -१ ९ /०६ 

ज्या अर्थी भुमी संपादन पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ 
च्या ३० ) याच्या कलम १ चा खंड ( ई) च्या परंतुकाद्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना 
महसुल व वन विभाग क्र . संकिर्ण १९/ २०१४/ प्र.क्र . ७७/ अ, दिनांक १९ 
जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेनिर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रा करिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात 
अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) 
अनुसार जिल्हाधिकारी भुमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचीत 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम 
२०१३ (यात यापुढे ज्यांचानिर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भुमी अभिलेखाच्या 
अद्यवतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करण्यात असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्या अर्थी अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ब) अन्वये 
समुचीत शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जा.क्र.क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई यास पदनिर्दशीत करीत आहे. 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचीत शासन असलेल्या 
बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसुची एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढेजिचा निर्देश उक्त जमीन 
असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याचा स्वरुपाचेविवरण यासोबत 
जोडलेल्या अनुसुची दोन मध्ये दिलेले आहे. 


अनुसुची एक 
संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
गाव शेपवाडी 

ता . अंबाजोगाई 

जि.बीड 
अ.क्र.भुसंपादन करावयाच्या जमीनीचे वर्णन अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. मध्ये 


०१ 


१४ 


२०७६ 


एकुण 


२०७६ 


अनुसुची दोन 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त 
जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - पाझर तलाव क्र .६ शेपवाडी, ता . अंबाजोगाई , जि . बीड 


बाबत . 


आणि ज्या अर्थी प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसुची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


समाजाला मिळणार लाभ- पायाभूत सुविधा 

अनुसुची तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसुची चार 
( सार्वजनिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेल्या) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


आणि ज्या अर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसुची चार मध्ये दिलेली आहे . 


लागु नाही 


आणि ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या 
सोबत जोडलेल्या अनुसुची पाचमध्ये दिलेला आहे.(नियुक्ती करणे आवश्यक 
असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशिल नमुद करावा) 


अनुसुची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल भुधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे 
प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 


५३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , जून १३-१९ , २०१ ९ : ज्येष्ठ २३-२९ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


. 


टिप - उक्त जमीनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र.क्र .४ 
बीड 

मु . अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : २४/०५/ २०१९ 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) 
जा.प्र.क्र .४ बीड , 

मु . अंबाजोगाई . 


आणि ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तशील या 
सोबत जोडलेल्या अनुसुची पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे 
आवश्यक असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशिल नमुद करावा) 

त्या अर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील 
कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या 
भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही, परंतु उक्त जमीनीच्या अथवा 
तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यासविशेष परिस्थिीची 
कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 


४ 


उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसुचना ( कलम -११ ) 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वससाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि यपारदर्शकतेचा हक्क 


सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा शर्तीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५ ) 
अनुसार जिल्हाधिकारी भुमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचीत नुकसान भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) 
नियम - २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात 
आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे 
भुमी अभिलेखाच्या अद्यवतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करण्यात असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


अधिनियम - २०१३ क्र .२०१७/ भुसंपादन/ एल.एन.क्यु. एस.आर.३६ / 
८७.- ज्या अर्थी भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ च्या ३०) याच्या कलम १ चा खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना महसुल व वन विभाग क्र.संकीर्ण १९ / २०१४ / 
प्र.क्रं .७७ / अ. दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रा करिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात 
अशाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्या अर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचीत शासन असलेल्या 
बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसुची एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे . अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याचा स्वरूपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसुची दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम 
( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त 
जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे. 


आणि ज्या अर्थी अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ब) अन्वये 
समुचीत शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जा.क्र.क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई यास पदनिर्दशीत करीत आहे. 

अनुसुची एक 
संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
गाव शेपवाडी ता . अंबाजोगाई 

जि.बीड. 
अ.क्र.भुसंपादन करावयाच्या जमीनीचे वर्णन अंदाजित क्षेत्र चौ.मी.मध्ये 
०१ 

१४ 


२६६ ९ 


एकूण 

२६६ ९ 
अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - पाझर तलाव शेपवाडी, ता . अंबाजोगाई , जि . बीड 
बाबत . 
समाजाला मिळणारे लाभ - पायाभुत सुविधा 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची चार 
( सार्वजनिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेल्या ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही . 


आणि ज्या अर्थी प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसुची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्या अर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसुची चार मध्ये दिलेली आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून १३-१९ , २०१९ : ज्येष्ठ २३-२९ , शके १९ ४१ 


५३९ 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील भुधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे 
प्रशासक नियुक्ती लागु नाही. 
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जा.प्र.क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई योचेकार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


आणि ज्या अर्थी प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसुची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्या अर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसुची चार मध्ये दिलेली आहे. 


दिनांक : २० / ०५/ २०१९ 
ठिकाण अंबाजोगाई 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) 
जा.क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई . 


आणि ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा पिशील या 
सोबत जोडलेल्या अनुसुची पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक 
असेल तर या अनुसुचीमध्ये तपशिल नमुद करावा ) 


५ 


उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसुचना (कलम-११ ) 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वससाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि यपारदर्शकतेचा हक्क 


त्या अर्थी आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध् झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील 
कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या 
भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही, परंतु उक्त जमीनीच्या अथवा 
तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थिीची 
कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सुट देता येईल . 


अधिनियम - २०१३ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
शर्तीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


क्र .२०१८/ भुसंपादन/ एल.एन.क्यु.एस.आर.१७/ ४.- ज्या अर्थी भुमी 
संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ ( २०१३ च्या ३० ) याच्या कलम 
१ चा खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना महसुल व वन 
विभाग क्र.संकीर्ण १९/ २०१४/ प्र.क्रं .७७/ अ . दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात 
यापुढे जिचानिर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे .) 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार 
जिल्हाधिकारी भुमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचीत नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम - २०१३ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भुमी अभिलेखाच्या 
अद्यवतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करण्यात असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


याद्वारे असे अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रा करिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात 
अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्या अर्थी अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ब ) अन्वये 
समुचीत शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जा.क्र.क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई यास पदनिर्दशीत करीत आहे . 


अनुसुची एक 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिसुचनेनुसार समुचीत शासन असलेल्या 
बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसुची एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढेजिचानिर्देश उक्त जमीन 
असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याचा स्वरूपाचे विवरण यासोबत 
जोडलेल्या अनुसुची दोन मध्ये दिलेले आहे . 


संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
गाव चिचखंडी ( भागवतखोरी ) ता . अंबाजोगाई जि . बीड. 
अ.क्र.भुसंपादन करावयाच्या जमीनीचे वर्णन अंदाजित क्षेत्र चौ.मी.मध्ये 


०१ 


१४ 


३००० 


एकूण 


३००० 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


५४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १३-१९ , २०१९ : ज्येष्ठ २३-२९ , शके १ ९४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव -पाझर तलाव क्र .२ चिचखंडी (भागवतखोरी), ता . अंबाजोगाई , 
जि.बीड बाबत . 
समाजाला मिळणारे लाभ - पायाभुत सुविधा 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील भुधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे 
प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र.क्र .४ 
बीड मु . अंबाजोगाई योचे कार्यालयामध्ये 


निरीक्षण करता येईल . 


अनुसूची तीन 


दिनांक : ०३/०६/ २०१९ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


ठिकाण अंबाजोगाई 


अनुसूची चार 
( सार्वजनिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेल्या ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
लागु नाही . 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) 
जा.क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


